राज्यातील सर्व कृषि विद्यापीठे व त्यांच्याशी 
संलग्नित शासकीय व खाजगी विना अनुदानित 
विद्यालये व महाविद्यालयातील नियमित वर्ग 
सुरु करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन, 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन परिपत्रक क्रमांक : संकीर्ण १५१४/प्र.क्र.१०० (भाग-१)/७-अ, 
हुतात्म राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १२ फेब्रुवारी, २०२१. 


संदर्भ :- १. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. संकिर्ण २०२१/प्र.क्र.६४/विशि-३, 
दि. ३/२/२०२१ 
२. कृषि परिषद, पुणे कार्यालयाचे पत्र क्र. मकृप/शिक्षण-१/प्र.क्र.ई६५१८/३६१/२०२१, 
दि. १०/२/२०२१ 
प्रस्तावना :- 
कोव्हिड-१९ विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे संपूर्ण देशात लॉकडाऊन घोषित करण्यात आल्याने 
शैक्षणिक संस्थांचे दैनंदिन कामकाज मार्च, २०२० पासून विस्कळीत झाले आहे. तथापि आता राज्यातील 
कोविड-१९ बाधित रुग्णांची संख्या मोठया प्रमाणात कमी झालेली असून सद्यस्थितीत ही साथ 
नियंत्रणाखाली आल्याचे दिसून येत आहे. या अनुषंगाने उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने उक्त संदर्भ क्र. १ 
येथील परिपत्रकान्वये सर्व अकृषि विद्यापीठे, अभिमत विद्यापीठे, स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठे व त्यांच्याशी 
संलग्नित महाविद्यालयांमधील नियमित वर्ग दि. १५ फेब्रुवारी, २०२१ पासून सुरु करण्यास मान्यता दिलेली 
आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या धर्तीवर कृषि परिषद, पुणे कार्यालयाकडून संदर्भ क्र. २ येथील 
पत्रान्वये राज्यातील सर्व कृषि विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्नित विद्यालये आणि महाविद्यालयांमधील 
प्रत्यक्षपणे नियमित वर्ग सुरु करण्याबाबत शासन परिपत्रक/ शासन निर्णय निर्गमित करणेबाबत विनंती 
करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व कृषि विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्नित विद्यालये व 
महाविद्यालयातील नियमित वर्ग सुरु करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन परिपत्रक :- 


१. राज्यातील सर्व कृषि विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्नित शासकीय व खाजगी विना अनुदानित 
विद्यालये व महाविद्यालयांमधील नियमित वर्ग दिनांक १५ फेब्रुवारी, २०२१ पासून सुरु करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. राज्यातील प्रतिबंधित प्रक्षेत्रातील विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्नित विद्यालये /महाविद्यालये ही 
ज्या आयुक्‍त, महानगरपालिका/नगरपालिका किंवा जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा आपत्ती 
व्यवस्थापन प्राधिकरण यांचे अंतर्गत येतात, त्यांच्याशी संबंधित विद्यापीठाने विचारविनिमय 
करुन, कोव्हिड-१९ च्या आजाराचा स्थानिक पातळीवरील प्रादुर्भाव व स्थानिक परिस्थिती व 
आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधांची उपलब्धता या बाबी विचारात घेऊन, विद्यापीठे व त्यांच्याशी 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १५१४/प्र.क्र.१०० (भाग-१)/७-अ, 


संलग्नित विद्यालये/ महाविद्यालये सुरु करुन नियमित वर्ग घेण्याकरीता आवश्यक त्या 
उपाययोजना करण्याबाबत संबंधित विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्नित विद्यालये/महाविद्यालयांनी 
आव्यक ती कार्यवाही तात्काळ करावी. याप्रकरणी संबंधित विद्यापीठांनी स्थानिक 
प्राधिकरणांची सहमती घेऊन महाविद्यालये सुरु करण्याच्या सूचना निर्गमित कराव्यात. 


. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या दि.५ नोव्हेंबर, २०२० रोजीच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, जागेची 


उपलब्धता पाहून, ५०% पर्यंत विद्यार्थ्यांना रोटेशन पध्दतीने वर्गात प्रवेश देण्यात यावा. 


. कोव्हिड-१९ बाबत केंद्र व राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्यात यावे. तसेच 


विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या दि. ५ नोव्हेंबर, २०२० रोजीच्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे 
पालन करण्यात यावे. 
सदरचे शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०२१२१५११००५६०१ असा आहे. हे 


परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
BALASAHEB K 
RASKAR or 
(बा.कि.रासकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


. मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

. मा. मुख्य सचिव, यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

. मा. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 
. मा. सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय मुंबई 

९. 
१०. मा. महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, १३२/ब, भांबुर्डा, भोसळेनगर,पुणे-७. 


मा. सचिव, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


११.मा. कुलगुरु, डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ,दापोली. 
१२.मा. कुलगुरु, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ,राहुरी, जि. अहमदनगर. 
१३.मा. कुलगुरु, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ,अकोला. 
१४.मा. कुलगुरु, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 
१५.सर्व महानगरपालिका आयुक्‍त 

१६.सर्व जिल्हाधिकारी 

१७.निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


lacs 


